RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 
Reg. No. MH /MR /South - 357 /2012 - 14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ४६] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९-१५ , २०१४ /पौष १९ -२५, शके १९३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


मपा 


जिला 


जिल्हाधिकारी, कार्यालय सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
वाचले . - (१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस / २०११ /प्र.क्र . १९ / का . ७ , 

दिनांक ३१ मार्च २०१२. 
( २) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि / २०१२/ प्र.क्र . १९ / का . ७ , 

दिनांक २० जून २०१२ . 
( ३) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, अधिनियम, १९६१ मधील कलम ६२- क . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंस / २०१० / प्र.क्र . ९/ का . ७ , 

दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० . 
( ५ ) तहसीलदार , मालवण यांचे पत्र क्रमांक जिपपंस /निवडणूक / २०११, दिनांक २० जून २०१२. 
( ६ ) तहसीलदार , मालवण यांचे पत्र क्रमांक जिपपंस /निवडणूक खर्च/ २०१२, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१२ . 
( ७ ) श्री . जुबेर मोहिद्दीन काझी , रा. काझीवाडा, आचरा , तालुका मालवण यांनी दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२ रोजी 

सादर केलेले लेखी म्हणने . 

( ८ ) या कार्यालयाची मंजूर टिपणी, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२. 
क्रमांक डेस्क -१/ साशा- ४ / जि .प.पं .निव. खर्च/ २०१२ . — ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुका दिनांक ७ फेब्रुवारी 
२०१२ रोजी घेण्यात आलेली असून सदर निवडणुकीचा निकाल दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी जाहीर झालेला आहे. 

ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद /पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक आयोगाने 
निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये व आवश्यक केलेल्या रीतीने सादर न केल्यास अशा व्यक्तीला आदेशाच्या दिनांकापासन पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता 
सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२ - क मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 


भाग एक - अ- ( को .वि . पु.) - १ 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९- १५ , २०१४/ पौष १९ - २५, शके १९३५ 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील उक्त संदर्भीय क्रमांक १ चे पत्रातील सूचनानुसार जिल्हा परिषद /पंचायत 
समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीनी निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत त्यांचे निवडणूक खर्चाचेहिशोब संबंधीत प्राधिकाऱ्याकडे 
सादर करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, मालवण पंचायत समिती क्रमांक ३९ - आचरा , या निर्वाचक गणाची सार्वत्रिक निवडणूक श्री. जुबेर मोहिद्दीन काझी, रा. काझीवाडा , 
आचरा , तालुका मालवण यांनी लढविलेली असून त्यांनी सदर निवडणुकीतील खर्चाचेहिशोब दिनांक १७ मार्च २०१२ पर्यंत सबंधित निवडणूक 
निर्णय अधिकारी / सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे सादर करणे आवश्यक होते. तथापी त्यांनी सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचे 
हिशोब दिनांक १८ एप्रिल २०१२ राजी सादर केल्याचे तहसीलदार, मालवण यांनी उक्त संदर्भीय क्रमांक ६ चे पत्रान्वये कळविलेले आहे ; 

___ ज्याअर्थी, श्री. जुबेर मोहिद्दीन काझी, रा. काझीवाडा, आचरा, तालुका मालवण यांना या कार्यालयाकडील नोटीस क्रमांक डेस्क -१ / साशा- ४ / 
जि . प.पं . स.निव. खर्च/ २०१२ ,दिनांक ३० जुलै २०१२ ने निवडणूक खर्चाचेहिशोब सादर करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२ 
रोजी लेखी म्हणणे सादर करण्यास कळविलेले होते. त्या अनुषंगाने श्री . काझी यांनी दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२ रोजी लेखी म्हणणे समक्ष सादर केलेले 
असून त्यात त्यांनी त्यांची सासू आजारी असून तिचे औषधोपचारासाठी मुंबई येथे गेलेलो असल्याने एक महिना विलंब झालेला आहे. तरी अर्जाचा 
सहानुभूतीपूर्वक विचार करून माफी देणेबाबत विनंती केलेली आहे . श्री . काझी यांचे वरील म्हणणे अवलोकनात घेता, त्यांचे म्हणणे संयुक्तीत व 
समर्थनीय वाटत नाही . 

त्याअर्थी, उक्त संदर्भीय क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, मला प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये मी, विरेंद्र सिंह , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग, श्री . जुबेर मोहिद्दीन काझी, रा . काझीवाडा , आचरा, तालुका मालवण यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरिता, सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२ . 


विरेद्र सिंह , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


